मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील 
लिपिक / लिपिक-टंकलेखक यांची 
सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा सन २०२१. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
तारीख: २६ जुले , २०२१. 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७, दिनांक ३ मार्च, २०२० व 
दि.१७ जून,२०२१ चे परिपत्रक 


२) सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक १४ जुलै,२०२१ चे पत्र. 


परिपत्रक 
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील लिपिक / लिपिक-टंकलेखकांसाठी सन २०२१ मधील 


सेवाप्रेवशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा बुधवार, दिनांक २८ जुलै, २०२१ रोजी श्रीमती नाथिबाई दामोदर 


(एस.एन.डी.टी.महिला महाविद्यालय), नाथिबाई ठाकरसी रोड, चर्चगेट, मुंबई.- ४०० ०२० येथे 
घेण्यात येणार असल्याचे संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये सर्व विभागांना कळविण्यात आले आहे. ही 
परीक्षा परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद वेळापत्रकानुसार घेण्यात येणार आहे. 


२. सदरहू परीक्षेला बसण्यास परवानगी दिलेल्या उमेदवारांचे आसन क्रमांक,नावे आणि विभाग 
इत्यादी माहिती परिशिष्ट “ ब॒ ” मध्ये दर्शविली आहे. यापूर्वीच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण उमेदवारांना ज्या 
विषयांमध्ये सूट मिळालेली आहे त्याबाबतची माहिती परिशिष्ट “ क_” मध्ये दर्शविली असून 
उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना परिशिष्ट “ ड ” मध्ये नमूद केल्या आहेत. 


३. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर परिपत्रक परीक्षेला 
प्रवेश दिळेल्या सर्व उमेदवारांच्या ( जे उमेदवार रजेवर / प्रतिनियुक्तीवर असतील त्यांच्यासह ) 
तातडीने लेखी स्वरुपात निदर्शनास आणून, त्याबाबतची नोंद आपल्या विभागाच्या अभिलेखात जतन 
करुन ठेवावी. याबाबत दिरंगाई होणार नाही याची संबंधित विभागाच्या आस्थापना झाखेने दक्षता 
घ्यावी. सोबतच्या परिशिष्ट “ब” आणि “क” मध्ये दर्शविण्यात आलेला तपज्ञील बरोबर असल्याची 
खात्री करुन त्यामध्ये काही त्रुटी / विसंगती आढळल्यास त्याबाबत संबंधितांनी परीक्षेपूर्वी या 
विभागास तातडीने अवगत करावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०७२६१३११३०५५०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rajendra eum a 
Pandurang Wagh णा 
(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सर्व मंत्रालयीन विभाग ( आस्थापना) 
२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २७ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


(शासन परिपत्रक क्रमांक - सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/१७, दिनांक २६ जुलै, २०२१ चे सहपत्र.) 
लिपिक, लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा २०२१ परीक्षेचा कार्यक्रम. 


परीक्षेचे ठिकाण एस.एन.डी.टी.महिला महाविद्यालय, चर्चगेट, मुंबई Yoo ०२० 
परीक्षेचे वेळापत्रक 
वार व वेळ विषय 
दिनांक 
= a 2 3 
सकाळी १०.३० ' प्रश्नपत्रिका :- १ 
ते १) मंत्रालयाची रचना 
दुपारी ०१.३० | २) महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावळी-कार्यनियमावलीची १ ली 
अनुसूची, कार्यनियमावलीच्या नियम १५ अन्वये देण्यात आलेल्या 
अनुदेशातील भाग-१, भाग-२, भाग-५ व भाग-६ 
बुधवार 3) मंत्रालयीन अनुदेशा-प्रकरण १ व प्रकरण ६ 
२८ जुले, ४ विधानमंडळ कामकाज व ऑनलाईन प्रश्न हाताळणे 
२०२१ ५)कार्यालयीन कार्यपध्दती नियमपुस्तिका प्रकरण क्र. १ते ५, ७ ते ११ 


आणि१४ 

६) लिपिकांची कार्ये व कर्तव्ये 

७ मंत्रालयातील ऑनलाईन कामकाज (ई-मेल, ई-ऑफिस, आपले 
सरकार, थकीत प्रकरणांचा मासिक गोषवारा ऑनलाईन भरणे, 
ऑनलाईन आर.टी.आय. इत्यादी) 

८) मा. संसद सदस्यांना आणि राज्य विधानमंडळ सदस्यांना महाराष्ट्र 
शासनाच्या कार्यालयामध्ये सौजन्यपूर्वक वागणूक देण्यासंदर्भात 
मार्गदर्शक सूचना. 


पृष्ठ २७ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


वार व वेळ विषय 
दिनांक 
दुपारी २.३० । प्रश्नपत्रिका :- 2 
ते (पुस्तकांसह व अधिनियमांसह) 
सायं ५.३० ।१)म.ना.से. (वर्तणूक) नियम, १९७९ (पुस्तक). 
२) म.ना.से. (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ (पुस्तक). 
3) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिय, २०१५. 
) 


४) सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५. 


५) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 
२००५ चे प्रकरण क्र. ३. 

६) माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५. 


पुस्तकांशिवाय 


७) सेवापुस्तकातील नोंदी, रजेचे प्रकार व राष्ट्रीय निवृत्ती योजना 


परिशिष्ट "ब" 


(शासन परिपत्रक क्रमांक : सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७, दिनांक २६ जुलै,२०२१ सोबतचे सहपत्र) 


लिपिक/लिपिक-टंकळलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा सन २०२१ साठी प्रवेशा देण्यात आलेल्या 


उमेदवारांचा तपशील. 

आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 

।_१__ श्री. धमंद्र नामदेव आहिरे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

२ श्री. रघुनाथ दिनकर आव्हाड सामान्य प्रशासन विभाग 

3 श्री. आकाठ़ा SHAT आंबेकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

४ श्री. जगनाथ दत्तात्रय अंबळवाड गृह विभाग 

५ | श्रीम. अमृता मंगेश आचरेकर कृषि व पदूम विभाग 

६ | श्री.पंकज अजुंन आगरकर नगर विकास विभाग 

| @ | श्रीम. मनोज प्रभाकर आवारे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

८ | श्री. निखिल निळकंठ आकोसकर सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

९ | श्रीम. शबाना इरफान अली पिरजादे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

| qo | श्री. महेश अनिल भोगाडे नियोजन विभाग 

| 99 श्री. सुनिल माणिक भालेराव गृह विभाग 

१२ | श्रीम. Gear सोमनाथ बिरादार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


पृष्ठ २७ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 
१३ | श्री. सचिन विजय भगत इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
| 98 | श्री.किरण दशरथ बेनके सामान्य प्रशासन विभाग 
१५ | at. आतिष भगवान बानखेडे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१६ श्री. हर्षल बाळू बनसोडे ग्रामविकास विभाग 
| 9 | श्री. पुंजाजी गणपत बोरकर अन्न, नागरी पुरवठाव व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१८ श्री. हर्षलकुमार विलास भराडे अन्न, नागरी पुरवठाव व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१९ श्री. दत्ता हरीभाऊ बोरसे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
२०  ' श्रीम. पुनम दत्तात्रय बदे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
२१ | श्रीम. संगिता बाळू भवारी महिला व बाल विकास विभाग 
२२ | श्री. विवेक मधुकर भाटकर महसूल व वन विभाग 
२३ | श्री. हेमंत हिरामण भोई वित्त विभाग 
२४ श्री. निलेश पांडूरंग भोईर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२५ | al. स्वामीनाथ बाळू भोईर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२६ । श्री. प्रशांत परशुराम बगाडे कृषि व पदूम विभाग 
२७ श्री. अविनाश सिताराम भडांगे ग्रामविकास विभाग 
२८ | श्री. भास्कर दुंदा भारमल मृद व जलसंधारण विभाग 
२९ | ail सचिन विजय भगत इतर मागास बजुजन कल्याण विभाग 
३० | श्रीम. कोमल भिमराव बाबर गृह विभाग 
३१ | a मयुर पांडूरंग बने गृह विभाग 
३२ | al. संतोष पंडितराव बोरगांवकर शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
३३. श्री. प्रफुल भाऊराव भाकरे संसदीय कार्य विभाग 
३४ | at. राहूल शिवाजी बेलोटे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
३५ श्रीम. निता रामदास बिरारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
३६ । श्री. सतीश रोहिदास बारगजे गृहनिर्माण विभाग 
३७ श्री. श्रीकृष्ण आनंदराव बोरकर सामान्य प्रशासन विभाग 
३८ | श्रीम. ज्योती गोपाळ बलुतकर वित्त विभाग 
३९ | श्री. जयराम नामदेव बरकुटे आदिवासी विकास विभाग 
| go श्री. शुभम राजेशराव बोडखे आदिवासी विकास विभाग 
| 89 श्रीम. रिना कैलास बारेला उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
४२ | श्री. प्रविण सिताराम भगत plated विकास व उद्योजकता विभाग 
४३ | at. संकेश कार्तिक बनसोडे नियोजन विभाग 


पृष्ठ २७ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 

क्रमांक 
| gy | श्री. नितीन शिवाजी भिसे जलसंपदा विभाग 
४५ | श्रीम. ज्योतीश्री भिकाजी भांदिगरे विधि व न्याय विभाग 
४६ | att. नितीन सुरेश बेळगे विधि व न्याय विभाग 
| ४७ _ | श्रीम. स्मिता अनंतराव बेळगुंदकर विधि व न्याय विभाग 
४८ श्रीम. दिपाली दिनकरराव चव्हाण विधि व न्याय विभाग 
४९ श्री. रविंद्र चंद्रकांत चव्हाण कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
yo श्रीम. लिना दिलीप चौधरी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
५१ श्री. विरेंद्रकुमार रा. चौरासिया सामान्य प्रशासन विभाग 
५२ श्री. अक्षय सुभाष चोले गृहनिर्माण विभाग 
५३ | श्री. मनिष विजय चव्हाण गृह विभाग 
५४ | श्री. गौरव मोहन चौधरी कृषि व पदूम विभाग 
५५ | श्री. रुपेश रामेश्वर चांदेकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
yg श्री. राम सुभाष चोपडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
५७ । श्रीम. सोनाली सु. चंदनशिवे वित्त विभाग 
५८ श्री. कुणाल शांकर चव्हाण वित्त विभाग 
५९ श्रीम. राणी दगडू चिविलकर महसूल व वन विभाग 
६० | श्री. राहुल धनराज चव्हाण महसूल व वन विभाग 
६१ | श्री. पारसनाथ उखा चव्हाण नगर विकास विभाग 
६२ | श्री. शामसुंदर तुकाराम चव्हाण उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
६३ श्री. संतोष दाजी चव्हाण ग्रामविकास विभाग 
६४ श्री. अविनाठा भालचंद्र चोगले ग्रामविकास विभागाच्या दि. १५.०७.२०२१ च्या कार्यालयीन 

आदेशान्वये वयाची ५० वर्षे पूर्ण झाल्याने परीक्षेतून सूट. 

६५ | श्री. गौरव प्रकाश चांदवडे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
६६ | श्री. रविशंकर आत्माराम चव्हाण कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
६७ श्री. विनोद पुरणदास चव्हाण सामान्य प्रशासन विभाग 
६८ | श्री. सुभाष एकनाथ चव्हाण सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
६९ श्री. सागर बाबासाहेब चव्हाण गृह विभाग 
| Go श्रीम. नम्रता राकेश दुमाडा सामान्य प्रशासन विभाग 
| 09 | श्री. बजरंग VHT ढगे सामान्य प्रशासन विभाग 
७२ । श्रीम. स्नेहा अनिलराव डाहाके सामान्य प्रशासन विभाग 
93 श्री. जगदीडा विलास देवरे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
| ७४ _ श्री. ज्ञानदेव सहदेव डगळे आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ २७ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 
७५ । श्रीम. लीना सुनिल देविकर उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
७६ । श्री. विनोद मधुकर दराडे अन्न, नागरी पुरवठाव व ग्राहक संरक्षण विभाग 
| Oo | श्रीम. आश्विनी नारायण दाताळ अन्न, नागरी पुरवठाव व ग्राहक संरक्षण विभाग 
७८ | श्री. प्रदिप सुंदरराव देशमुख उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
७९ | at. श्रीकांत हरीभाऊ देशमुख शालेय शिक्षण व क्रौडा विभाग 
८० | श्री. वैभव उध्दवराव दिवाण महसूल व वन विभाग 
८१ | श्री. अमोल विजय देवकर महसूल व वन विभाग 
८२ _ | at. अभिजीत राजेंद्र दोडके वित्त विभाग 
८३ | ait. शिवाजी गंगाराम डोंगरे कृषि व पदूम विभाग 
८४ | श्री. सिध्दार्थ दिपक ढसाळ मृद व जलसंधारण विभाग 
८५ | श्री. संतोष कैलास धाकडे वैद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
८६ | श्री. मंगेश जगदेव देवकर गृह विभाग 
८७ | श्री. संघरत्न गंगाराम डोंगरे गृह विभाग 
८८ | श्री. सुशांत शा. धाडसे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
८९ | श्री. मच्छिद्रनाथ शिवाजी देशमुख सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
९० | श्री. शांताराम संजीव धोंगडे गृहनिर्माण विभाग 
९१ | श्री. गणेश रामचंद्र दुधांडे सामान्य प्रशासन विभाग 
९२ श्रीम. रुचिता जि. दुखंडे आदिवासी विकास विभाग 
९३ | al. संजय नामदेव दळवी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
९४ | TA. ज्योत्स्ना जीवन धोत्रे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
९५ | श्री. विजय रमेश देशमुख कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
९६ श्री. बालाजी शामराव डाखोरे नियोजन विभाग 
९७ | ata. मोहिनी प्रविण as उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
९८ श्री. विशाल अशोक दुनगडु जलसंपदा विभाग 
९९ श्री. आकाहठा केलास ढोलेकर जलसंपदा विभाग 
१०० | oo | श्री. अनिल भाऊराव डाखोरे जलसंपदा विभाग 
।_१०१_ श्रीम. वर्षा संजय डाके जलसंपदा विभाग 
१०२ श्रीम. तृप्ती पोपट धस विधि व न्याय विभाग 
१०३ | sit. सागर विजय देवतळे विधि व न्याय विभाग 
| doe | it. प्रविण रंगनाथ इलग सामान्य प्रशासन विभाग 
१०५ श्रीम. माधुरी रामकृष्ण देसाई विधि व न्याय विभाग 


पृष्ठ २७ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव 
क्रमांक 


विभागाचे नाव 


१०६ | श्रीम. मनिषा Sarda फणसे 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


।_१०७ | श्रीम. रसिका देवराम गोडे नियोजन विभाग 

१०८ श्री. राजु नरहरी ढावरे विधि व न्याय विभाग 

१०९ | श्री. उमेश अमृत घटाड आदिवासी विकास विभाग 

| 990 | श्रीम. वर्षा नंदकुमार गुळीक सामान्य प्रशासन विभाग 
।_१११_ श्री. तुकाराम एकनाथ गायके सामान्य प्रशासन विभाग 
११२ | at. रिषभ रविंद्र गायकवाड अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
११३ श्री. सुनिल शामराव गाढे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
| aay | श्री. अभिषेक श्रीकृष्ण गायकवाड गृह विभाग 

११५ श्रीम. स्नेहल पांडूरंग घुगरे गृह विभाग 

११६ | श्री. सागर रंगराव गायकवाड ग्रामविकास विभाग 

| 990 श्री. हेमंत जागेश्वर गहाणे कृषि व पदूम विभाग 

११८ | श्री. रंगनाथ संतु गंभीरे कृषि व पदूम विभाग 

११९ श्रीम. दिपिका संतोष गव्हाणे कृषि व पदूम विभाग 


१२० श्री. किरण सुं. गाजरे 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


१२१ श्री. saat देविदास गडलिगे 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


१२२ श्री. निखिल राजू गवाले 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


१२३ श्री. प्रणय प्रदिप गाडे वित्त विभाग 

१२४ श्री. विवेकानंद किशनराव गोंड वित्त विभाग 

१२५ श्री. शिवानंद अशोक गुडोडगी वित्त विभाग 

१२६ | श्रीम. आरती गजानन गावंडे महसूल व वन विभाग 
१२७ | श्री. शरद पांडूरंग घाडगे महसूल व वन विभाग 
१२८ । श्रीम. स्वाती मोहन घाडगे महसूल व वन विभाग 
१२९ | STF. चारुता राजेंद्र घोडेराव महसूल व वन विभाग 
१३० श्री. संतोष सोमनाथ गोमासे महसूल व वन विभाग 
१३१ | ST. सुरज बाळासो गावडे नगर विकास विभाग 


१३२ | st. संदिप राजेंद्र गवळी 


अन्न, नागरी पुरवठाव व ग्राहक संरक्षण विभाग 


१३३ | श्रीम. संगीता विलास गावडे 


अन्न, नागरी पुरवठाव व ग्राहक संरक्षण विभाग 


१३४ | श्री. सागर अनंतराव गादेकर 


सामान्य प्रशासन विभाग 


१३५ | sft. राजेंद्र बाळासाहेब गलांडे 


सामान्य प्रशासन विभाग 


१३६ | श्री. अमोल बाबाजी घुले 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


पृष्ठ २७ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव 
क्रमांक 


विभागाचे नाव 


१३७ | श्री. संकेत भास्कर गुरसाळे 


सामान्य प्रशासन विभाग 


१३८ | श्री. दिपक गजानन गंगाळे 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


१३९ श्री. नरसिंग सिताराम गोरे गृह विभाग 

| avo | श्रीम. प्रज्ञा वसंत होटकर सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
| 989 | श्री. राहुल बाळू हिले महसूल व वन विभाग 

१४२ | ST. रामेश्वर प्रल्हादराव हाते महसूल व वन विभाग 

१४३ | श्री. पंढरीनाथ विठ्ठल हाळकुंडे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
१४४ | श्री. सुत्रधार मारोती इंगळे ग्रामविकास विभाग 


१४५ श्रीम. वैशाली सचिन sah 
(श्रीम. वैशाली विजय शिंदे) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


१४६ | श्री. नरसिह दत्तू जाधव विधि व न्याय विभाग 
१४७ | श्रीम. सारिका Weal जगताप विधि व न्याय विभाग 

१४८ श्रीम. कविता संतोष जगताप विधि व न्याय विभाग 

१४९ | श्री. पूजा दत्तात्रय जगताप विधि व न्याय विभाग 

१५० | श्री. अकबर बडकळल जातगार जलसंपदा विभाग 

१५१ श्री. विश्वर्मा अशोक जाधव उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
१५२ श्री. निलेश सुरेडाराव जवंजाळ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
१५३ श्रीम. पल्लवी रविद्र जाधव नियोजन विभाग 

१५४ श्रीम. रीना रमेडा जगताप नियोजन विभाग 

१५५ श्री. भरत काळूराम जेद सामान्य प्रशासन विभाग 
१५६ श्री. संजय भारत जाधव सामान्य प्रशासन विभाग 
१५७ श्री. माणिकराव सुखदेव जाधव सामान्य प्रशासन विभाग 


१५८ | श्रीम. रंजनाबाई धोडीराम जाधव 


सामान्य प्रशासन विभाग 


१५९ श्री. गजानन श्रीकृष्ण जायले 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


१६० | श्री. रविंद्र तेजराव जाधव सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

१६१ श्री. राजेंद्र हरिचंद्र जाधव अल्पसंख्यांक विकास विभाग 

१६२ | ST. राजू काशिराम जाधव संसदीय कार्य विभाग 

१६३ | श्री. अभय कृष्णा जोशी गृह विभाग 

१६४ श्री. गणेश सुभाष जाधव वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
१६५ श्री. सुदिप संजय जाधव कृषि व पदूम विभाग 


१६६ श्री. संदीपान शिवाजीराव जगताप 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


पृष्ठ २७ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 

१६७ श्री. अनिकेत दिलीप जाधव वित्त विभाग 

१६८ | श्री. तुषार ह. जाधव वित्त विभाग 

१६९ | al. सुभाष कारभारी जायभाये महसूल व वन विभाग 

।_१७० श्री. सिध्देश जयवंत जगताप महसूल व वन विभाग 

।_१७१ | श्री. जगताप प्रश्नांत दादासाहेब गृहनिर्माण विभाग 

१७२ | at. ओंकार देवजी जुवळे नगर विकास विभाग 

१७३ | at. नितीन अर्जुन जाधव पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

| qos | श्री. रोडान गणेडा जाधव सामान्य प्रशासन विभाग 


१७५ श्री. राहूल वसंत जेऊघाले 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 


१७६ | श्रीम. अश्विनी हाहाजी जाधव 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 


| qo | श्री. रोहन ठंकर जळणकर 


गुह विभाग 


१७८ श्री. कोहिनूर गणपत जितकर 


नियोजन विभाग 


१७९ श्री. PRT महादेव कडूकर 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 


१८० | श्री. अमिन अ. खान 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 


१८१ श्री. रत्नाकर तुळशिराम खिल्लारे 


सामान्य प्रशासन विभाग 


१८२ | at. बालाजी कोडबाराव कऱ्हाळे 


सामान्य प्रशासन विभाग 


१८३ | श्री. Gaal सहदेव कांबळे 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


१८४ | श्रीम. स्वाती विलास कांबळे 


lated विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 


१८५ | sit. प्रशांत पैदास कांबळे 


आदिवासी विकास विभाग 


१८६ श्री. शंकर लहानु कोळेकर 


अन्न, नागरी पुरवठाव व ग्राहक संरक्षण विभाग 


१८७ | श्री. अंकित दिपक कदम 


अन्न, नागरी पुरवठाव व ग्राहक संरक्षण विभाग 


१८८ | श्री. क्रषिकेश हिंदूराव कोळी मृद व जलसंधारण विभाग 
१८९ श्रीम. कविता माणिक काळे मृद व जलसंधारण विभाग 
१९० श्री. सुहास पंढरीनाथ कांबळे मृद व जलसंधारण विभाग 
१९१ | श्रीम. संजना संजय कदम नगर विकास विभाग 

१९२ | श्री. अजित अशोक खताळ महसूल व वन विभाग 

993 श्री. योगेश मेघराज काटे महसूल व वन विभाग 

१९४ श्री. शिवानंद अशोक कुपाडे महसूल व वन विभाग 
१९५ | श्री. सागर रवींद्र कडू महसूल व वन विभाग 

१९६ श्री. शरद प्रकाश खाडे महसूल व वन विभाग 
१९७ | श्रीम. प्रियंका विजय कदम महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ २७ पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 
१९८ श्री. महेश रविंद्र कुळकणी महसूल व वन विभाग 
१९९ ' श्री. कत्रषिकेशा बाबसाहेब कासार वित्त विभाग 
२०० | HH. वर्षा Hard काकडे वित्त विभाग 
२०१ | श्री. शरद विनायक किटुकले वित्त विभाग 
२०२ श्री. अनुष्का भू. कुडतरकर वित्त विभाग 
२०३ | श्री. अमोल भास्कर GATS सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२०४ | श्री. सुनिल राजू खेडकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२०५ श्रीम. निता नानाभाऊ कोळी कृषि व पदूम विभाग 
२०६ | ait. दिगंबर रमेश खोमणे कृषि व पदूम विभाग 
२०७ | श्री. विपुल रामदास कोठावदे ग्रामविकास विभाग 
२०८ श्री. अमोल पांडूरंग खरात ग्रामविकास विभाग 
२०९ | श्री. मो. अमिन अ. खान इतर मागास बजुजन कल्याण विभाग 
२१० | श्रीम. सारिका महेश कदम वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
२११ श्री. सागर संतोष कुटे वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
२१२ | श्री. अरविद दिनकर कांबळे गृह विभाग 
२१३ | मोईनुद्दिन सिराज कुरेशी गृह विभाग 
२१४ | श्री. महेश गोविंदराव खरात गृह विभाग 
२१५ श्रीम. प्रियंका पंजाबराव कामारकर गृह विभाग 
२१६ श्री. प्रमोद तुळशिराम कुंदर्ग गृह विभाग 
२१७ | श्रीम. सारिका चंद्रकांत खराडकर अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
२१८ श्री. चंद्रकांत महादेव कदम सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
२१९ | al. सुनिल राजाराम कसलोडे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
२२० श्री. दत्तात्रय बाबूराव कदम गृहनिर्माण विभाग 
२२१ | st. शशिकांत पंडित खैरनार सामान्य प्रशासन विभाग 
२२२ श्री. श्रीकृष्ण भगवानराव खरात सामान्य प्रशासन विभाग 
२२३ | sh. दादा भारत कौलगे सामान्य प्रशासन विभाग 
२२४ | श्री. अजिक्य भैरु कापसे सामान्य प्रशासन विभाग 
२२५ श्री. संतोष पांडुरंग खराटे सामान्य प्रशासन विभाग 
२२६ | at. अमर शिरीष कांबळे आदिवासी विकास विभाग 
२२७ श्री. रोहित सोमोश्वर कापसे आदिवासी विकास विभाग 
२२८ श्री. चारुदत्त बबन कांबळे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


पृष्ठ २७ पैकी ११ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 
२२९ श्री. यशवंत धोंडू खरात उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
२३० | श्री. सुनिल रामजी कोरडे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
२३१ | श्री. गोविंद मारोती कदम जलसंपदा विभाग 
२३२ | श्री. श्रीराम भारत खंदारे जलसंपदा विभाग 
२३३ | al. स्वप्नील विजय कांबळे जलसंपदा विभाग 
२३४ | श्री. जितेश महेन्द्र कहार जलसंपदा विभाग 
२३५ श्री. प्रदिप मधुकर कोळेकर जलसंपदा विभाग 
२३६ श्रीम. पुजा मि. कांबळे विधि व न्याय विभाग 
२३७ | श्रीम. सुमित्रादैवी गणपतराव काळेपाटील विधि व न्याय विभाग 
२३८ | श्री. तेजस दिपक कदम विधि व न्याय विभाग 
२३९ | श्री. विशाल सुधाकर खळे विधि व न्याय विभाग 
avo | श्री. रोहिदास गौतम लोखंडे जलसंपदा विभाग 
२४१ | श्रीम. इंदू काकासाहेब लटके नियोजन विभाग 
२४२ श्रीम. मयुरी महेश लाड सामान्य प्रशासन विभाग 
२४३ | श्री. निलेश शामराव लोहार गृह विभाग 
२४४ श्री. सागर अशोक लोखंडे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
२४५ श्री. मारुती गोविद लबडे वैद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
२४६ | श्री. प्रशांत काशिनाथ लोखंडे महसूल व वन विभाग 
२४७ श्री. मनोजकुमार श्रीहरी लहाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
२४८ | श्रीम. मयुरी काशीनाथ लिखार गृह विभाग 
२४९ | al. रविंद्र बापुराव मोहिते गृह विभाग 
२५० श्री. बापूसाहेब साहेबराव माने सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
२५१ श्रीम. जयश्री जि. मांगेला सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
२५२ | श्रीम. तेजश्री अविनाश मोरजकर सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
२५३ | श्रीम. स्मिता वैभव माने सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
२५४ | श्रीम. स्नेहल शिवदत्त माटे इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
२५५ श्री. नितिन संपत मोरे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
२५६ | श्री. विजय चिमन मकवाना अन्न, नागरी पुरवठाव व ग्राहक संरक्षण विभाग 
२५७ | श्री. भागवत हरिभाऊ मुळे अन्न, नागरी पुरवठाव व ग्राहक संरक्षण विभाग 
२५८ श्री. प्रकाश मगन मकवाना अन्न, नागरी पुरवठाव व ग्राहक संरक्षण विभाग 
२५९ श्री. साईनाथ वसंतराव मेडेकर मृद व जलसंधारण विभाग 


पृष्ठ २७ पैकी १२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 
२६० श्री. प्रकाश रामलिंग मुंडे मृद व जलसंधारण विभाग 
२६१ | श्रीम. रसिका राजेंद्र मोहिते. नगर विकास विभाग 
२६२ | श्रीम. विद्याराणी दिलिप मस्कर नगर विकास विभाग 
२६३ | श्री. WHat शांकर म्याकलवाड महिला व बाल विकास विभाग 
२६४ श्री. श्रीकांत मोहन मिस्तरी महसूल व वन विभाग 
२६५ | श्रीम. निलम नागेश मोहिते महसूल व वन विभाग 
२६६ | al. श्रीकांत अच्युतराव महामुनी महसूल व वन विभाग 
२६७ | श्री. आकाठा नारायण म्हस्के वित्त विभाग 
२६८ | श्री. सिध्देश्वर विठ्ठल मोरे वित्त विभाग 
२६९ श्री. सागर वसंत माने वित्त विभाग 
Quo | श्री. रमाकांत जगन्नाथ मुंढे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२७१ श्री. यहा Aza मुळीक सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२७२ श्री. प्रणय राजेद्र महाडीक सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२७३ | श्री. विवेक दिलीपराव मोरे कृषि व पदूम विभाग 
२७४ श्री. राजेश सदाशिव मोरे ग्रामविकास विभाग 
२७५ श्री. संदिपान नाथा मोराळे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
२७६ श्री. शब्बीर लियाकत मुल्ला गृह विभाग 
२७७ | श्रीम. मनिषा संजय मोरे गृह विभाग 
२७८ श्री. राहित किसन मेहेर सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
२७९ | श्रीम. प्रतिभा बाळासाहेब मोहिते सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
२८० | श्रीम. अश्विनी शामराव माने पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
२८१ | श्री. महादेव माणिकराव मुंडे गृहनिर्माण विभाग 
२८२ श्री. प्रशांत विठ्ठल व्हनमाने सामान्य प्रशासन विभाग 
२८३ श्रीम. स्नेहलता हेबत माने सामान्य प्रशासन विभाग 
२८४ श्री. माधव मारोतीराव माळगे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
२८५ | श्री. मोहम्मद आफताब हनीफ मियां जलसंपदा विभाग 
२८६ | श्री. सचिन राजाराम मासये जलसंपदा विभाग 
२८७ श्री. अमोल तानाजी माईंगडे जलसंपदा विभाग 
२८८ | श्रीम. ज्योती नामदेव मुळीक जलसंपदा विभाग 
२८९ श्री. महेश सुभाष मोरे विधि व न्याय विभाग 
२९० श्री. त्रषिकेशा किरण नंदगिम जलसंपदा विभाग 


पृष्ठ २७ पैकी १३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव 
क्रमांक 


विभागाचे नाव 


२९१ श्री. तुशाळ शांकर नारायणे 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


२९२ | ail. राहुल खाशाबा निकम 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


२९३ श्री. योगेश कोंडिबा नायकवडी 


गृह विभाग 


२९४ श्रीम. देवयानी दौलतराव निकम 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


२९५ श्री. प्रियंका सिताराम नेटके 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


२९६ | al. विशाल चंद्रकांत निकम 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


२९७ | at. लक्ष्मीकांत रमेडा नाईक वित्त विभाग 
२९८ | श्री. किशोर माणिकराव निगडे महसूल व वन विभाग 
२९९ | श्री. देवबा केलास नारनवर नगर विकास विभाग 


३०० | श्री. संदिप नाराण निहाळ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


३०१ | श्री. मनोज विजय नागांवकर 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


३०२ | श्रीम. पुनम हिम्मत पवार पर्यावरण विभाग 
३०३ | श्री. अविनाश नारायण पुंड विधि व न्याय विभाग 
३०४ श्रीम. स्मिता रविंद्र पाटील विधि व न्याय विभाग 
304 श्री. अरुण LAST पवार जलसंपदा विभाग 
३०६ श्री. विजय रामचंद्र पाटील जलसंपदा विभाग 
३०७ | श्री. शुभम संजय पाटील नियोजन विभाग 
३०८ | श्री. अनिल राजाराम पाटील गृह विभाग 


३०९ श्री. रोहित रविद्र पाटील 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


३१० | श्रीम. हर्षाली बालाजी पवार 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


३११ श्री. साईडा महेन्द्र पाटील 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


३१२ | श्री. बालाजी मुरलीधर पुरी 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


३१३ श्री. भावेश सत्यवान पाटील सामान्य प्रशासन विभाग 

३१४ | श्री. श्रीराज अरुण पळसपगार सामान्य प्रशासन विभाग 

३१५ श्री. प्रतिक राजेंद्र परदेशी गृहनिर्माण विभाग 

३१६ | श्री. मिलिद शांताराम पेंढारी सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
३१७ श्री. निलेडा बा. पिलेना अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
३१८ | श्री. नारायण रतन पुट्टेवाड शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
३१९ श्री. विपुल भिवाजी पाटील शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
३२० श्री. त्रषिकेशा विवेक पंडित गृह विभाग 

३२१ श्री. विवेक राजाराम पाटील गृह विभाग 


पृष्ठ २७ पैकी १४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 

३२२ | at. भुषण रविंद्र पाटील गृह विभाग 

३२३ | al. भूषण प्रकाशा पगारे मृद व जलसंधारण विभाग 

३२४ श्री. आयुष अरुण पुगावकर ग्रामविकास विभाग 

३२५ श्री. सागर शंकर पांचाळ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

३२६ श्री. सुदर्शन बाबुलाल पवळ कृषि व पदूम विभाग 

३२७ | श्रीम. नम्रता ठारद पंडागे कृषि व पदूम विभाग 


३२८ श्रीम. संगिता तुकाराम पाटोळे 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


३२९ श्री. सुशांत नारायण पाटील 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


३३० | श्री. विजय वामन पंडागळे 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


३३१ | श्री. विनोद तुळसिदास पाटील वित्त विभाग 

३३२ श्रीम. प्राजक्ता संजय पिसे वित्त विभाग 

३३३ | il. सुहास प्रकाश पाटील वित्त विभाग 

३३४ | श्रीम. साऊ धनाजी पाटील वित्त विभाग 

३३५ श्रीम. प्रतिक्षा प. पाटील वित्त विभाग 

३३६ श्री. विनायक बाजीराव पाटील वित्त विभाग 

३३७ | श्रीम. सुजाता विजय पाटील वित्त विभाग 

३३८ | श्री. रोहित आनंदराव पाटील महसूल व वन विभाग 
३३९ श्री. प्रतिक्षा वासुदेव पिंपळे महसूल व वन विभाग 
३४० | श्री. नागसेन भाऊराव पंचांगे महिला व बाल विकास विभाग 
३४१ | aft. रोनित जगदीश पाटील महसूल व वन विभाग 


३४२ श्री. उमेश आनंदराव पोवार 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


३४३ श्री. सुनित संजीव पाटील 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


३४४ श्री. रोहित रविद्र पाटील 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


३४५ श्री. देवदत्त पन्हाळकर 


अन्न, नागरी पुरवठाव व ग्राहक संरक्षण विभाग 


३४६ | al. सुखदेव आनंदराव पाटील 


अन्न, नागरी पुरवठाव व ग्राहक संरक्षण विभाग 


३४७ | श्री. अजिक्य पंडित पाटील 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


३४८ श्रीम. सीमा महादेव पोवार 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


३४९ श्री. किरण लक्ष्मण पवार 


सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 


३५० | ait. ar रंजित प्रभू 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


३५१ श्री. साईचरण उमाकांत पडोळे 


सामान्य प्रशासन विभाग 


३५२ श्रीम. लक्ष्मी बाबुराव पगलवाड 


सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ २७ पैकी १५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 

३५३ | श्रीम. स्नेहल चंद्रकांत पवार सामान्य प्रशासन विभाग 

३५४ श्री. चेतन आबाजी फाले सामान्य प्रशासन विभाग 

३५५ श्रीम. कविता किरण पाटील सामान्य प्रशासन विभाग 

३५६ श्री. अजय दशरथ पाटील सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

३५७ । श्री. भाऊसाहेब काशिनाथ पडवळकर सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

३५८ | श्री. संतोष काशिनाथ फाटक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

३५९ श्री. रोहन सुधाकर पवार नियोजन विभाग 

३६० | श्री. शिवलिंग उमाकांत रोडगे सामान्य प्रशासन विभाग 

३६१ श्री. तारा जीवा राठोड ग्रामविकास विभाग 

३६२ श्री. प्रदीप रमेश राठोड नगर विकास विभाग 

३६३ | श्री. निखिल जितेंद्र रोकडे नगर विकास विभाग 

३६४ | श्रीम. दामिनी वि. राणे नगर विकास विभाग 

३६५ श्रीम. प्रमिला भुजंग रोमन महसूल व वन विभाग 

३६६ श्रीम. स्नेहा ज्ञानेश्वर राठोड महसूल व वन विभाग 

३६७ | श्री. मधुरा कमलाकर राणे वित्त विभाग 

३६८ | श्री. राहुल मनोहरराव रामटेके नगर विकास विभाग 

३६९ श्रीम. दिपा यादवराव राऊत सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

३७० । श्रीम. वर्षा नानासाहेब रोठे गृह विभाग 

३७१ श्री. विनोद श्रीपती रासकर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

३७२ श्री. आनंद हरी रोकडे संसदीय कार्य विभाग 

३७३ श्री. मिनल संजय रौदळे सामान्य प्रशासन विभाग 

३७४ | श्री. सागर सुरेंद्र राणे सामान्य प्रशासन विभाग 

३७५ श्री. का.प. राठोड नियोजन विभाग 

३७६ श्री. देविदास लक्ष्मण राऊत जलसंपदा विभाग 

३७७ श्री. जनार्दन संपत राऊत पर्यावरण विभाग 

३७८ श्रीम. किरण वसंत सावंत मराठी भाषा विभाग 

३७९ | श्रीम. शहनाज गफुर शोख विधि व न्याय विभाग 

३८० | श्री. आनंद विश्वनाथ शाहापुरे विधि व न्याय विभाग 

३८१ | श्री. गजानन नारायण शेवाळकर विधि व न्याय विभाग 

३८२ | att. स्वप्निल सुधाकर शेळके जलसंपदा विभाग 

३८३ | श्री. राजेश शंकर साळुंखे जलसंपदा विभाग 


पृष्ठ २७ पैकी १६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 

३८४ | श्रीम. आश्विनी विनायक सुर्यवंशी जलसंपदा विभाग 

३८५ | श्री. गौसपाक गफूर शोख जलसंपदा विभाग 

३८६ श्री. तुषार संजय सामंत जलसंपदा विभाग 

३८७ | श्री. विकास धनसिंग शिदे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

३८८ श्रीम. पल्लवी शिवाजी सुर्यवंशी नियोजन विभाग 

३८९ | al. प्रवेश वासुदेव सिडाम महसूल व वन विभाग 

३९० श्री. रमेश नवनाथ सानप नियोजन विभाग 


३९१ | श्री. सतीश कुमार सिंह 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


३९२ श्रीम. शुभांगी जितेंद्र साळवे 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


३९३ श्री. विशाल विलास सावंत 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


३९४ श्रीम. रसिका अर्जून शिरगावे 


आदिवासी विकास विभाग 


३९५ श्रीम. प्राजक्ता प्रसाद सारंग 


सामान्य प्रशासन विभाग 


३९६ श्री. सचिन सि. शिदे 


सामान्य प्रशासन विभाग 


३९७ | श्रीम. अंकिता प्रेमानंद साखळेकर 


सामान्य प्रशासन विभाग 


३९८ श्रीम. ज्योती नारायण शोरखाने सामान्य प्रशासन विभाग 
३९९ श्री. राहुल तुकाराम शोळके सामान्य प्रशासन विभाग 
| 800 | श्रीम. आश्विनी सोपान सोनार सामान्य प्रशासन विभाग 
| 09 | श्रीम. मिनाक्षी कृष्णा सुर्यवंशी गृहनिर्माण विभाग 


४०२ | श्रीम. रजनी नेमचंद साळवे 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


४०३ श्री. विक्रम दिलीप Bre 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


| soy | श्री. वैजिनाथ बळीराम शिर्के सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

४०५ श्रीम. सारीका संजय सावंत सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

४०६ | श्री. प्रताप प्रकाश सकपाळ सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

| goo श्री. सारीका श्रीराम सिंगनजुडे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 

४०८ | श्री. नबी करीमसाब सय्यद गृह विभाग 

४०९ श्री. धनंजय बाळासाहेब सांगळे गृह विभाग 

| 890 | श्री. लक्ष्मण दिगंबर सुरनर गृह विभाग 

| 899 श्री. नरेंद्र झामराव सूरदास इतर मागास बजुजन कल्याण विभाग 
४१२ | श्री. अतुल रतन सोनुने कृषि व पदूम विभाग 

४१३ | श्रीम. गीतांजली राजेश शिंदे कृषि व पदूम विभाग 


| ४१४ | श्रीम. सविता मोरेश्वर सुरकर 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


पृष्ठ २७ पैकी १७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव 
क्रमांक 


विभागाचे नाव 


४१५ श्री. राजु पांडूरंग शिदे 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


४१६ | श्री. वैभव आत्माराम सपकाळ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


४१७ | श्री. अनिल भाऊराव सोनवणे 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


४१८ | श्री. अमित cae साबळे वित्त विभाग 

४१९ | श्री. स्वप्निल अनिल साळुंखे वित्त विभाग 

४२० | श्रीम. आश्विनी साहेबराव शिरसाठ वित्त विभाग 

४२१ श्रीम. कोमल सुरेश साबळे वित्त विभाग 

४२२ | श्रीम. प्रिती गहिनिनाथ सावंत वित्त विभाग 

४२३ श्रीम. सुप्रिया वसंतराव शिदे वित्त विभाग 

४२४ श्री. दत्तात्रय VaR साटम वित्त विभाग 

४२५ श्रीम. स्मिता बाळासो शोळके वित्त विभाग 

४२६ श्रीम. sigan अनिल शिदे वित्त विभाग 

४२७ | श्री. विकास गोविद सकपाळ महसूल व वन विभाग 
४२८ | श्री. रोहित कृष्णा सुर्व महसूल व वन विभाग 
४२९ श्री. शहरनराज सुब्रमण्यम महसूल व वन विभाग 
४३० श्री. राहुल सुदाम शिंदे महसूल व वन विभाग 
४३१ | श्री. राहुलसिंग उध्दव सावंत महसूल व वन विभाग 
४३२ श्री. शिवाजी लक्ष्मण साठे महसूल व वन विभाग 
४३३ श्री. संजय नथ्थुजी साबळे महसूल व वन विभाग 
४३४ श्री. हिवचरण समाधान सोळंके गृहनिर्माण विभाग 
४३५ | श्रीम. इंदिरा शांताराम सावळकर महिला व बाल विकास विभाग 
४३६ श्रीम. वैशाली बबनराव शिदे नगर विकास विभाग 
४३७ | al. प्रकाश जन्नाथ साळुंखे नगर विकास विभाग 
४३८ श्री. संतोष अशोक सेळोकर शालेय शिक्षण व क्रौडा विभाग 


४३९ श्री. संदीप सूर्यकांत संगीतराव 


अन्न, नागरी पुरवठाव व ग्राहक संरक्षण विभाग 


४४० | श्री. रोहित रामचंद्र होडगे 


अन्न, नागरी पुरवठाव व ग्राहक संरक्षण विभाग 


| 88a श्री. समीर विरेन्द्र सुरती 


अन्न, नागरी पुरवठाव व ग्राहक संरक्षण विभाग 


४४२ | श्री. संदिप आण्णा होजवळ 


ग्रामविकास विभाग 


४४३ | श्रीम. प्राजक्ता विवेक शिदे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
| sey श्री. गोकुळ रामधन सिरसट पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
४४५ | al. सुनिल sig सपकाळ आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ २७ पैकी १८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 
४४६ श्रीम. मयुरी पांडुरंग साळुंखे संसदीय कार्य विभाग 
| ४४७ | sit. दिपक अर्जुन शिरसाट सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
४४८ | श्री. राकेश सदाशिव शिम्पी सामान्य प्रशासन विभाग 
४४९ श्री. विकास शांकर शिदे सामान्य प्रशासन विभाग 
४५० श्री. भानुदास गणपती सुतार सामान्य प्रशासन विभाग 
४५१ | atl. चेतन्य श्रावणकुमार शिदे सामान्य प्रशासन विभाग 


४५२ श्री. हेमंत यशवंत सावंत 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 


४५३ श्री. नरेंद्र झामराव सूरदास 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 


४५४ श्री. गौरव उत्तम साळवी 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 


४५५ श्री. दादू बाळगोडा शिदे 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


४५६ | श्रीम. जयश्री यडावंतराव सिंगणवाड 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


४५७ | श्रीम. अर्पिता सुर्यकांत सोनवणे 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


४५८ श्री. प्रेमसागर कालिदास शिदे गृह विभाग 
४५९ श्री. राजेंद्र भानुदास सुर्वे गृह विभाग 
४६० | श्री. निखिल प्रभाकर शेडगे गृह विभाग 
४६१ श्रीम. लता हिरामण शिदे कृषि व पदूम विभाग 
४६२ | at. रितेश शिवाजी सोनवणे नगर विकास विभाग 
४६३ | श्रीम. अंकिता अरविंद शिवलकर गृह विभाग 


BER | श्री. भूषण नंदकुमार ठाकूर 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


४६५ | ai. Wat दिलीप तनपुरे 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


४६६ | al. रमाकांत रामकृष्ण ठुकरुल 


सामान्य प्रशासन विभाग 


४६७ | श्री. महादेव आप्पा ठाणगे 


सामान्य प्रशासन विभाग 


४६८ श्री. राकेश राजाराम तांदलेकर 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


४६९ श्रीम. अनघा संपत तरटे नगर विकास विभाग 

| ४७० | श्रीम. कविता भगवान टाकळे वित्त विभाग 

| 809 | श्रीम. प्रिया देविदास ठाकरे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

४७२ श्री. निखिल चंद्रकांत ठाकरे कृषि व पदूम विभाग 

४७३ श्री. सुरज सोपान थोरबोले गृह विभाग 

= श्रीम. समिक्षा संदीप तौंदकर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
(श्रीम. निता मारुती पाटील) 

४७५ श्रीम. afar शाशिकांत तांबे जलसंपदा विभाग 


पृष्ठ २७ पैकी १९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 
४७६ | श्री. संदिप देवजी ठाकरे अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
| ४७७ श्री. रामेश्वर अभिमान तांदळे सामान्य प्रशासन विभाग 
४७८ श्रीम. राधा रामेश्वर टेकाळे सामान्य प्रशासन विभाग 
४७९ श्री. जयप्रकाश मनोहर ताम्हाणेकर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
४८० | श्री. रोहित रविंद्र तावडे जलसंपदा विभाग 
४८१ श्री. श्रीकांत भिमाशंकर तेली जलसंपदा विभाग 
४८२ | श्रीम. माधुरी अशोकराव तेलमोरे विधि व न्याय विभाग 
४८३ श्री. श्रीनिवास चंद्रशेखर तुप्तेवार विधि व न्याय विभाग 
४८४ | श्रीम. सारीका महेश उजळंबे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
४८५ | श्री. संदिप मच्छिद्र उबाळे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
४८६ | श्रीम. राधिका प्रमोदराव See शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
४८७ | श्रीम. eGo प्रकाशा विचारे नगर विकास विभाग 
४८८ श्रीम. तृप्ती दत्तात्रय वांगडे महसूल व वन विभाग 
४८९ श्री. What चंद्रकांत विधाते महसूल व वन विभाग 
४९० श्री. रोहिदास जयसिंग वाळके वित्त विभाग 
४९१ श्रीम. वर्षा सुकुमार वाडकर वित्त विभाग 
४९२ | al. ओमप्रकाश भानुदास वाबळे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
४९३ श्री. महेश बुधाजी विशे गृह विभाग 
४९४ श्रीम. शीला नमन चाबुकस्वार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
४९५ श्री. पुष्पक सुधाकर विसपुते सामान्य प्रशासन विभाग 
४९६ श्री. पुष्पक सुधाकर विसपुते सामान्य प्रशासन विभाग 
४९७ श्री. मालसिंग दोहऱ्या वसावे सामान्य प्रशासन विभाग 
४९८ श्री. भूषण मनोज विचारे सामान्य प्रशासन विभाग 
४९९ | श्री. महेश गेमा वळवी जलसंपदा विभाग 
५०० श्री. संतोष ज्ञानबा वसु जलसंपदा विभाग 
५०१ | श्री. WRT रामनाथजी वैलकर जलसंपदा विभाग 
५०२ | श्री. पुनित रामसुंदर वर्मा विधि व न्याय विभाग 
५०३ | श्री. गणेश तानाजी वाघमारे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
५०४ श्रीम. भाग्यश्री देविदास वाघ मृद व जलसंधारण विभाग 
yoy | श्रीम. सुधा सुभाष वाल्मिकी सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
५०६ | श्रीम. दिप्ती सोमनाथ वाघ महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ २७ पैकी २० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक 
५०७ श्री. राकेश राजाराम वाघ महसूल व वन विभाग 
५०८ | at. गणेश प्रताप वाघमोडे महसूल व वन विभाग 
५०९ | at. महालिग निवृत्ती वाघमोडे कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
५१० | श्रीम. पुनम दिलीपराव वाघ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
५११ | श्री. अजित WHT यादव नगर विकास विभाग 
५१२ | श्रीम. ज्योत्स्ना सुर्यकांत यादव महसूल व वन विभाग 
५१३ | श्री. जितेन्द्रबहादुर केसरीप्रसाद यादव महसूल व वन विभाग 
५१४ | श्री. पंकज सुरेन्द्रनाथ यादव कृषि व पदूम विभाग 
५१५ श्रीम. ज्योती अशोक यादव मृद व जलसंधारण विभाग 
५१६ श्रीम. आश्विनी अमोल येवले शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
५१७ | श्री. सुरेशकुमार रामबहादुर यादव गृहनिर्माण विभाग 


पृष्ठ २७ पैकी २१ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


परिशिष्ट*“क” 


(शासन परिपत्रक क्रमांक - सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/१७, दिनांक २६ जुले २०२१ चे सहपत्र.) 


लिपिक/ लिपिक-टंकलेखक यांना यापूर्वी झालेल्या सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेमध्ये प्राप्त झालेल्या 
गुणांच्या आधारे संबंधित विषयात सूट अनुज्ञेय असलेल्या उमेदवारांची नावे व इतर तपशील 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव प्रशासकोय विभाग पेपर क्र.१ | पेपर क्र.२ 
1 १_| श्रीम. पुनम हिम्मत पवार पर्यावरण विभाग po सूट 
२ | AM. माधुरी बाळकृष्ण विधि व न्याय विभाग सूट 
देसाई 
श्री. तुषार संजय सामंत जलसंपदा विभाग po Ye 
श्री. त्रषिकेडा किरण जलसंपदा विभाग a सूट 
नंदगिम 
५ | at. विजय रामचंद्र पाटील । जलसंपदा विभाग P| We 
६ श्री. गोविद मारोती कदम | जलसंपदा विभाग po We 
७ । श्रीम. मोहिनी प्रविण धेडे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग po ac 
श्री. सुनिल रामजी कोरडे ।उच्चवतंत्रशिक्षणविभाग | -- | सूट 
श्रीम. पल्लवी रविद्र जाधव  । नियोजन विभाग सूट | - | 
| qo | श्रीम. इंदू काकासाहेब लटके | नियाजन विभाग | - | सूट 
| 99 | १ | श्रीम. रीना र. जगताप नियोजन विभाग P| सूट 
१२ | श्री. का.प. राठोड नियोजन विभाग 1 -- | We 
१३ | श्री. विजय रमेश देशमुख «=f eas क्या ac 
उद्योजकता विभाग 
१४ श्री. रविंद्र चंद्रकांत चव्हाण joey विकास व शिडी सुट 
उद्योजकता विभाग 
१५ | श्री. प्रविण सिताराम भगत lary विकास व a ac 
उद्योजकता विभाग 
१६ श्रीम. ज्योत्स्ना जीवन धोत्रे । उद्योग, ऊर्जा व कामगार शि Ye 
विभाग 
१७ | श्री. तुशाल शांकर नारायणे । उद्योग, ऊर्जा व कामगार शकि ae 
विभाग 
१८ श्री. धमेद्र नामदेव आहिरे । उद्योग, ऊर्जा व कामगार i | We 
विभाग 
१९ श्रीम. प्राजक्ता प्रसाद सारंग । सामान्य प्रशासन विभाग po स्‌ट 


पृष्ठ २७ पैकी २२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव प्रशासकोय विभाग पेपर क्र.१ | पेपर क्र.२ 
२० | श्रीम. अंकिता प्रेमांनंद | सामान्य प्रशासन विभाग शिंगी We 
साखळेकर 
२१ | श्री. संतोष पांडुरंग खराटे |सामान्यप्रशासनविभाग | - | सूट 
२२ | श्री. भुषण मनोज विचारे सामान्यप्रशासनविभाग | - | सूट 
२३ श्रीम. राधा रामेश्वर टेकाळे । सामान्य प्रशासन विभाग सुट 
२४ | श्री. मालसिंग Ge वसावे |सामान्यप्रशासनविभाग |।  - | सूट 
२५ | श्री. सुरेशकुमार रामबहादुर | गृहनिर्माण विभाग शकी सूट 
यादव 
२६ | श्री. विक्रम दिलीप शिंदे पाणी पुरवठा व स्वच्छता सूट चा 
विभाग 
२७ | श्रीम. मनिषा यडावंत फणसे । पाणी पुरवठा व स्वच्छता शि We 
विभाग 
२८ । श्रीम. प्रतिभा बाळासाहेब | सार्वजनिक आरोग्य विभाग 3 ae 
मोहिते 
२९ | श्री. मिलिंद शांताराम पेंढारी | सार्वजनिक आरोग्यविभाग | -- | सूट 
३० | श्री. रविद्र तेजराव जाधव | - | सूट 
३१ | श्रीम, सारिका चंद्रकांत | अल्पसंख्यांक विकास विभाग a We 
खराडकर 
३२ | श्री. रिषभ रविंद्र गायकवाड | अल्पसंख्यांक विकासविभाग | -- | सूट 
33 श्री. संदिप देवजी ठाकरे अल्पसंख्यांक विकासविभाग -- | सूट 
३४ | श्री. राजू काशिराम जाधव  । संसदीय कार्य विभगा | - | सूट 
३५ श्रीम. सारीका श्रीराम | शालेय शिक्षण व क्रोडा | Ue 
सिंगनजुडे विभाग 
३६ | श्रीम. कोमल भिमराव बाबर । गृह विभाग सूट | -- | 
३७ | श्री. मनिष विजय चव्हाण । गृह विभाग सूट | - | 
३८ | श्री. सुरज सोपान थोरबोले । गृह विभाग | -.|_ सूट 
३९ | श्री. सागर संतोष कुटे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी शि Ye 
द्रव्ये विभाग 
४० | श्री. आयुष अरुण पुगावकर =| ग्रामविकास विभाग | - | सूट 
४१ | श्री. सागर रंगराव गायकवाड | ग्रामविकास विभाग | -— | सूट 
४२ श्री. सुत्रधार मारोती इंगळे | ग्रामविकास विभाग | - | सूट 
४३ | at. रंगनाथ संतु गंभीरे कृषि व पदुम विभाग | --_|_ सूट 


पृष्ठ २७ पैकी २३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव प्रशासकोय विभाग पेपर क्र.१ | पेपर क्र.२ 
४४ | श्रीम. दिपिका संतोष गव्हाणे कृषि व पदुम विभाग | - | सूट 
४५ | श्रीम. अमृता मंगेश आचरेकर | कृषि व पदुम विभाग po स्‌ट 
४६ | श्रीम. वेशाली सचिन इक्के | सार्वजनिक बांधकाम विभाग सूट | -- | 
vo | श्री. अनिल भाऊराव सोनवणे | सार्वजनिक बांधकाम विभाग po ae 
४८ | श्रीम. मधुरा कमळाकर राणे | वित्त विभाग po We 
४९ | श्री. अनिकेत दिलीप जाधव । वित्त विभाग सूट | -- | 
yo | श्री. अमित दथरथ साबळे । वित्त विभाग po सूट 
५१ | at. प्रणय प्रदिप गाडे वित्त विभाग 1 -- | We 
५२ श्री. हेमंत हिरामण भोई वित्त विभाग | | We 
५३ श्री. लक्ष्मीकांत रमेश नाईक | वित्त विभाग Po | We 
५४ | श्रीम. स्मिता बाळासो शोळके | वित्त विभाग | - | सूट 
५५ श्री. कुणाल शंकर चव्हाण । वित्त विभाग 1 - | सूट 
५६ | श्री. विकास गोविद सकपाळ | महसूल व वन विभाग po ae 
५७ | श्री. रोहित कृष्णा yd महसूल व वन विभाग | - | सूट 
५८ | श्री.रामेश्वर प्रल्हादराव हाते | महसूल व वन विभाग | - | सूट 
५९ ait. श्रीकांत अच्युतराव | महसूल व वन विभाग ia ae 
महामूनी 
६० श्री. राहुल बाळू हिले महसूल व वन विभाग | - | सूट 
६१ | श्रीम. अनघा संपत तरटे नगर विकास विभाग | - | सूट 
६२ श्री. मारुती गोविद लबडे ।वै.शि.वओऔ. द्र. वि. | - | सूट 
६३ श्री. भागवत हरीभाऊ मुळे | अन्न नागरी पुरवठा | - | सूट 
६४ | at. fasta चिमण मकवाना = | अन्न नागरी पुरवठा | - | सूट 
६५ श्री. सुखदेव आनंदराव | अन्न नागरी पुरवठा शिंग We 
पाटील 
६६ श्रीम. तारा जि. राठोड ग्रामविकास विभाग P| ae 
६७ | a. प्राजक्ता विवेक Bre । उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग po ac 
६८ श्री. अरुण LAST पवार जलसंपदा विभाग po Ye 
६९ | at. नितीन संपत मोरे सामाजिक न्याय व विशेष शि ae 
सहाय्य विभाग 
७० | St. BAST सहदेव कांबळे सामाजिक न्याय व fey शिळा ae 
सहाय्य विभाग 


पृष्ठ २७ पैकी २४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव प्रशासकोय विभाग पेपर क्र.१ | पेपर क्र.२ 
७१ श्री. रत्नाकर तुळशिराम सामान्य प्रशासन विभाग शिंगी We 
खिल्लारे 
७२ | श्री. सुभाष एकनाथ चव्हाण । सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग a Ye 
विभाग 
७३ | at. अमोल बाबाजी घुले ।सहकार, पणन व वस्रोद्योग शि Ye 
विभाग 
७४ | श्रीम. शबाना इर फान अली | सहकार, पणन व TAIT aor We 
पिरजादे विभाग 
७५ | श्री. भूषण नंदकुमार ठाकुर | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 4 We 
विभाग 
७६ | श्री. सागर सुरेंद्र राणे सामान्यप्रशासनविभाग | -- | सूट 


पृष्ठ २७ पैकी २५ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


(शासन परिपत्रक क्र. सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का.१७, दिनांक २६ जुले,२०२१ चे सहपत्र) 


१. परीक्षा कालावधीत प्रत्येक उमेदवाराने स्वत:चे शासकीय ओळखपत्र सोबत ठेवणे बंधनकारक आहे. 
२. परीक्षा सुरु होण्यापूर्वी ४५ मिनिटे अगोदर उमेदवाराने परीक्षेच्या दालनामध्ये हजर रहावे. परीक्षा सुरु 
झाल्यावर येणाऱ्या कोणत्याही उमेदवारास परीक्षा कक्षामध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. 

३. कोवीड-१९ संसर्गाच्या प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने संपूर्ण परीक्षा कालावधीमध्ये उमेदवारांनी मुखपट्टी 
(मास्क) लावणे बंधनकारक आहे. तसेच, प्रत्येक उमेदवाराने सॅनिटायझर सोबत बाळगावे. परीक्षा केंद्रावर 
उमेदवारांनी सामाजिक अंतर ठेवावे. तसे न आढळल्यास संबंधित उमेदवारांना परीक्षेला बसण्यास मनाई 
केली जाईल. 

४. उमेदवारांचे परीक्षा केंद्रावर थर्मल स्कॅनिंग करण्यात येईल. शरीराचे तापमान विहित मर्यादेपेक्षा 
अधिक आढळल्यास त्यांची स्वतंत्र बैठक व्यवस्था करण्यात येईल. 

५. परीक्षेच्या वेळापत्रकानुसार प्रत्येक पेपर सुरु होण्यापूर्वी तसेच पेपर सपंण्यापूर्वी दहा मिनिटे अगोदर 
BART देणारी घंटा देण्यात येईल. 

६. उत्तरपत्रिकालिहिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी उत्तरपत्रिकेच्या मुखपृष्ठावरील आवश्‍यक सर्व तपशील 
उमेदवारांनी अचूकपणे भरणे आवश्‍यक आहे. मुखपृष्ठाच्या मागील बाजूस उमेदवाराने कोणतेही लिखाण 
करु नये. उत्तरपत्रिकेच्या आतील पानांवर तसेच पुरवणीवर उमेदवाराने स्वत:चे नाव, स्वाक्षरी, आसन क्रमांक 
इत्यादी कोणताही मजकूर लिहू नये. उत्तरपत्रिका/प्रश्नपत्रिकेच्या कोणत्याही भागावर उमेदवारांने स्वाक्षरी 
करु नये. तसेच सही करणे किंवा ओळख पटवून देण्यासाठी काही विशिष्ट चिन्हांचा / खूणांचा निर्देश करणे 
ही बाब आक्षेपार्ह समजण्यात येईल व अशा उमेदवाराविरुध्द गैरवर्तनाबद्दल कार्यवाही करण्यात येईल. 

७. उमेदवाराने उत्तरपत्रिकेचे मुखपृष्ठ व त्याची मागील बाजू वगळून इतर सर्व पृष्ठांवरील दोन्ही बाजूस 
उत्तरे लिहावीत. 

८. परिशिष्ट- ड व इ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे परीक्षेसाठी विहित केलेली अधिकृत शासकीय 
पुस्तके/अधिनियम/नियम/झासन निर्णय त्या त्या पेपरच्या वेळी उमेदवारांना परीक्षा कक्षात वापरण्याची 
परवानगी राहील. विहित केलेली मुळ पुस्तके उपलब्ध नसल्यास, संबंधित विभागाच्या आस्थापना 
अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करुन दिलेल्या विहित पुस्तकांच्या झेरॉक्स प्रती परीक्षेच्या वेळी वापरण्यास परवानगी 
राहील. मात्र परीक्षेसाठी विहित केलेल्या पुस्तकांमध्ये अथवा पुस्तकांच्या झेरॉक्स प्रतींवर अथवा 
अधिनियम/नियम/झासन निर्णयाच्या प्रतींवर इतर कोणत्याही प्रकारचे लिखाण केलेले नसावे. 

९. प्रश्नपत्रिका क्र.३ आणि ६ चे भाग-१ व भाग-२ हे स्वतंत्र उत्तरपत्रिकेवर सोडवावेत. 

१०. उमेदवारांनी परीक्षा दालनात कोणत्याही प्रकारचे आक्षेपार्ह वर्तन करु नये. परीक्षेच्या वेळी आक्षेपार्ह 
वर्तन ( कॉपी करणे/ बघून लिहिणे/ अन्य उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिकेतून अथवा त्यांच्याशी चर्चा करुन उत्तर 
लिहिणे इत्यादी ) करणाऱ्या उमेदवारांविरुध्द शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : परीक्षा- 
१०८९/प्र.क्र. २०/८९/सतरा, दिनांक २८ मे, १९९३ मधील तरतूदींनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

११. परीक्षा संपण्याच्या १० मिनिटे अगोदर उमेदवारांनी आपली उत्तरपत्रिका व पुरवणी एकत्र बांधून 
घ्यावी. 

१२. परीक्षा सुरु असताना आणि परीक्षा संपल्यानंतर समवेक्षकांनी परवानगी दिल्याखेरीज जागा सोडू नये. 
१३. परीक्षा सुरु असताना उमेदवारांनी भ्रमणध्वनी(मोबाईल), पेजर, गणनयंत्र इत्यादी सारखी कोणतीही 
SOFIA उपकरणे जवळ बाळगू नयेत आणि त्यांचा वापर करु नये. 

१४. परीक्षेच्या काळात महाविद्यालयाच्या कोणत्याही वस्तुचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी. 


पृष्ठ २७ पैकी २६ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का-१७ 


परिशिष्ट-" इ" " 


(शासन परिपत्रक क्र. सेप्रप-१९१९/प्र.क्र.३२/का.१७, दिनांक २६ जुले,२०२१ चे सहपत्र) 


लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षेसाठी पेपर क्र. २ शी संबंधित सोबत ठेवावयाची पुस्तके व 
अधिनियमांची यादी. 


१ म.ना.से. (वर्तणूक) नियम, १९७९ (पुस्तक). 


२ म.ना.से. (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ (पुस्तक). 


३ महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५. 


४ सार्वजनिक अभिळेख अधिनियम, २००५. 


५ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ चे प्रकरण क्र. ३. 


६ माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५. 
टिप :- 


१. उपरोक्त साहित्यांवर कोणत्याही प्रकारचे लिखाण तसेच पुस्तकातील अथवा अधिनियमातील 
वाक्ये अधोरेखीत असता कामा नयेत. 


२. याव्यतिरिक्त उमेदवारांना कोणत्याही छापील नोट्स अथवा खाजगीरित्या प्रकाशित केलेले 
साहित्य ठेवण्यास अनुमती नाही. असे साहित्य आढळून आल्यास ते काढून घेण्यात येईल. 


पृष्ठ २७ पैकी २७ 


